मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) 
संकल्पचित्र मंडळ, पुणे हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत २ 
विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना  दि.०१९.०३.२९२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२४/प्र.क्र.२६/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १५.०३.२०२४ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र.मुदवा-२०२३/प्र.क्र.४९/जवि, दि.०४.१०.२०२३ 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-१०/२२३२, दि.२०.०२.२०२४ 
शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, कोयना 
(विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कोयना (विवंया) संकल्पचित्र 
विभाग क्र.१, पुणे ब कार्यकारी अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र विभाग क्र.२, पुणे या विभागीय नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ७३ पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
(तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र.आय-३, २८०१, बीज ०१, जलविद्युत निर्मिती, (००१) 
संचालन व प्रशासन (२०) अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे (२०) (०१) कोयना 
धरण पायथा SSS (डावा तीर) (कार्यक्रम) (२८०१ ५७६८)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील 
मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
२१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकोय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१५१५४५२२१२२७ आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
AMRUTA AJIT ; 
| N A M D A R sae 5 णा स्मिता F9C3FEABD 


(अ.अ.इनामदार) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या अवर सचिव 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित :- 

१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 
३. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

४. अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे. (५ प्रती). 
५. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 

६. ज.वि.संग्रहार्थ. 


(TRA, ou=WATER RESOURCES 


शासन निर्णय क्र.मुदवा २०२४/प्र.क्र.२६/जवि., दि. १५.०३.२०२४ चे 
विवरणपत्र 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 


(दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४) 


अ.क्र. पदनाम AA. कोयना | का.अ. कोयना | का.अ. कोयना ।एकूण पदे 
(विवयां) (विवयां) (विवयां) 
पंकल्पचित्र मंडळ | संकल्पचित्र संकल्पचित्र विभाग 
पुणे वभाग क्र.९, पुणे क्र.२ 
पुणे 
१. 'अधोौक्षक अभियंता g ee ee 
२. सहा. अधीक्षक अभियंता 1_- | - [९ 
३. कार्यकारीअभियंता |  - | g १ २ 
४. उप अभियंता १ डु डं ९ 
५. MS अभियंता/ ¥ ¥ ¥ १२ 
पहाय्यक अभियंता श्रेणी 
२/शाखा अभियंता 
६. आरेखक/सहा. आरेखक g g 3 
७. अनुरेखक g २ ण 
८. अधीक्षक | g ed ee: 
९. लघुलेखक(उच्चश्रेणी) | रि 1_- | - ee 
१०. प्रथम लिपिक १ 1 - | - ९ 
११. वरिष्ठ लिपिक ¥ g g & 
१२. कनिष्ठ लिपिक/ लिपिक ८ ष्‌ ष्‌ १८ 
टॅंकलेखक/ टंकलेखक 
१३. Aled चालक g < ‘ 3 
१४ emia | | २ 1 - | - | 
१५ शिपाई/सफाईगार/ ३ २ २ ७ 
प्वच्छव 
१६ |चोकोदार/पहारेकरी | १ 11 - ee 
३९ २९ २९ ७३ 
AMRUTA AJIT 
INAMDAR 


(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


